नगर विकास विभागांतर्गत गट-अ व गट-ब या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार 
प्रत्यायोजित करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. बदली-५८२१/६४६/प्र.क्र.१०१/नवि-२७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
चौथा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ मे, २०२१. 


वाचा:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
२) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.टिपीव्ही-२४१४/प्र.क्र.१८०/२०१४/नवि-२७, 
दि.३०.१२.२०१४. 


प्रस्तावना:- 

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदलीचे विनियमन करण्यासाठी आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध करण्यासाठी तरतुद करण्याकरीता महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे 
विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ अंमलात 
आणण्यात आला आहे. या अधिनियमातील कलम-६ मधील दुसऱ्या परंतुकातील तरतुदीनुसार नगर विकास 
विभागांतर्गत गट-अ व गट-ब या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार प्रत्यायोजित करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव शासनासच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

नगर विकास विभागांतर्गत नगर रचनाकार गट-अ व सहायक नगर रचनाकार, गट-ब या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार प्रत्यायोजित करण्याबाबत संदर्भीय क्र.? येथील 
दि.३०.१२.२०१४ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन, खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र पदनाम सक्षम प्राधिकारी कलम ४(४)(एक), ४(४)(दोन) 
व 8(4) अंतर्गत सक्षम 
प्राधिकारी 
बि संचालक, नगर रचना (गट-अ) मा.मुख्यमंत्री मा.मुख्यमंत्री 
२ | सह संचालक, नगर रचना (गट-ओ) मा.मुख्यमंत्री मा.मुख्यमंत्री 
३ | उप संचालक, नगर रचना (गट-आओ) मा.मुख्यमंत्री मा.मुख्यमंत्री 
णि सहायक संचाळक, नगर रचना मा.मुख्यमंत्री मा.मुख्यमंत्री 
(गट-अ) 
५ | नगर रचनाकार (गट-अ) मा.सचिव / प्रधान सचिव / मा.मंत्री (नगर विकास) 
अपर मुख्य सचिव (नवि-१) 
६ | सहायक नगर रचनाकार (गट-ब) संचालक, नगर रचना आणि । मा.सचिव/ प्रधान सचिव / 
मूल्यनिर्धारण विभाग, पुणे । अपर मुख्य सचिव (नवि-१) 


SIRT निर्णय क्रमांकः बदली-५८२१/६४६/प्र.क्र.१०१/नवि-२७ 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२१०५०४१५२१५४२४२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Vijay Karbhari 
Chaudhari 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३. नगर रचना संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सर्व गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिकारी. 
४. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. उप सचिव (आस्थापना), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. नगर विकास विभागातील सर्व आस्थापना कार्यासने. 

७. निवडनस्ती / नवि-२७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


